RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १]] 


सोमवार, जानेवारी ६, २०२० / पौष १६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक भूसंपादन / टे-६ /चिर्ले/ ६१५३० / २०१९. - ज्याअर्थी, मौजे चिर्ले, ता . उरण, जि . रायगड ( मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी) 
भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ प्रमाणे घोषणापत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -१, कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 
जानेवारी २४-३० , २०१ ९ / माघ ४-१० , शके १ ९ ४० मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रसिद्ध झालेल्या घोषणापत्रामध्ये मा . विभागीय 

आयुक्त , 

यांनी 
निवाडा मंजुरी दिलेल्या निर्देशानुसार खालील सर्व्हे नंबर मधील क्षेत्रामध्ये बदल करून कलम १९ चे शुद्धीपत्र तयार करणेत आलेले आहे ते खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावे : 


अनुसूची 


अ . क्र . 
( १) 


मौजे चिर्ले , 

तालुका उरण 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला मजूकर 

राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराऐवजी वाचण्याचा मजकूर 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
सर्व्हे नंबर संपादनाचे क्षेत्र 

सर्व्हे नंबर 

संपादनाचे क्षेत्र 


१ 


६०/२ 


२३० चौ.मी. 


६०/२ 


६६० चौ.मी. 


२ 


६२ / २ ब 


१३७० चौ.मी. 


६२ / २ ब 


२१५० चौ.मी. 


३ 


६४ / १ अ 


१७१० चौ.मी. 


६४ / १ अ 


५ ९ ६० चौ.मी. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ जानेवारी २०२० . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , 


रायगड. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १-१ 

( १) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


